दुष्काळ परिस्थिती तसेच “aR” व “महा” 
चक्रिवादळामुळे आलेल्या अवेळी पावसाने नुकसान 
झालेल्या तालुक्यातील महाविद्यालयीन 
विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : शुल्क-५२१९/प्र.क्र.३११/मशि-२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा : (१) शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक:एफईडी-१५९२/१२०२/(११३२)/ 
साशि-५, दिनांक १८.१०.१९९३. 
(२) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : एससीवाय-२०१९/प्र.क्र.२२०/म-७, 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१९. 
(३) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : सीएळएस-२०१९/प्र.क्र.१९१/म-३, 
दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०१९. 


शासन परिपत्रक : 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक-१ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील टंचाईग्रस्त 
भागातील विद्यार्थ्यांची विद्यापीठ व परीक्षा मंडळे यांची परीक्षा फी माफ करण्याची योजना लागू 
केली आहे. यामध्ये अकृषी विद्यापीठांकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचा समावेश आहे. आता 
महसूल व वन विभागाने संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये जून ते सप्टेंबर या 
कालावधीत पर्जन्य तूट व अनुषांगिक बाबीमुळे प्रभावित झालेल्या आंबेजागाई, जि.बीड व 
परांडा, जि.उस्मानाबाद या दोन तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करुन काही सवलती लागू 
केल्या आहेत. तसेच, संदर्भाधीन क्रमांक 3 येथील शासन निर्णयान्वये राज्यात माहे ऑक्टोबर- 
नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये “IR” व “महा” चक्रिवादळामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे 
झालेल्या अवेळी पावसामुळे राज्यातील ३४ जिल्ह्यातील ३२५ तालुक्‍यांमध्ये शेतीपिकांचे व 
बहुवार्षिक पिकांचे नुकसान झालेल्या आपदग्रस्त MAPA मदत व सवलती लागू केल्या 
आहेत. सदर तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना लागू केलेल्या सवलतीमंध्ये महाविद्यालयीन 
विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याची सवलत लागू केलेली आहे. यास्तव सदर दुष्काळी 
परिस्थिती व आपदग्रस्त तालुक्यांमधील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफीसंबंधी 
संदर्भाधीन क्रमांक-१ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार तात्काळ कार्यवाही करण्यात 
यावी. यासाठी आवश्‍यक असल्यास निधीची तरतूद करण्यासाठी संचालक, उच्च शिक्षण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तातडीने शासनास प्रस्ताव सादर करावा. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः शुल्क-५२१९/प्र.क्र.३११/मशि-२, 


२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०१९११२११२५५०७५१०८ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rohini Bhalekar 


e e 
R O h | Nn | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher 


And Technical Education Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=440c600559857f4234e9691892346c88247ac813 
B h a | e ka [| 46a1b7229bf9917deb7bce48, cn=Rohini Bhalekar 
Date: 2019.11.21 15:01:56 +05'30' 
(रोहिणी भालेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. सर्व जिल्हाधिकारी, 
२. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
३. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण (संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्यामार्फत), 
४. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
५. उप सचिव (म-७ व म-३), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. कार्यासन अधिकारी (म.शि.३), उच्च व तंतर्‌ शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. निवड नस्ती (म.शि.२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


